शासन शुध्दीपत्रक - राज्यातील नद्यांच्या प्रदूषित 
पठ्ट्यांबाबत कृति आराखडा राबविण्याबाबत नदी 
पुनरुत्थान समितीची स्थापना करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः NGT २०१८/प्र.क्र. ०२/तां.क.३ 
नवीन प्रशासकीय इमारत, १५ वा मजला 
मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
दिनांक - २४ जून २०२१. 


वाचा - 
१) झासन निर्णय क्रमांकः- NGT २०१८/प्र.क्र. ०२/तां.क.3, दिनांक १३/१२/२०१८ 


प्रस्तावना : 

देशातील नद्यांच्या प्रदूषित पठ्ट्यांबाबत दिनांक १७/०१/२०१८ रोजी दैनिक “द हिंदू” मध्ये प्रसिध्द 
वृत्ताच्या अनुषंगाने मा. राष्ट्रीय हरित लवाद, दिल्ली यांच्याकडे मूळ अर्ज क्र. ६७३/२०१८ दाखल करुन 
घेण्यात आला होता. मा. लवादाने सदर प्रकरणी दिनांक २०/०९/२०१८ रोजी sear पारित करुन संपूर्ण 
देशामध्ये ३५१ प्रदूषित पट्टे असून सदर प्रदूषित पट्ट्यांचे वर्गीकरण प्राथम्य | ते ४ प्रकारामध्ये करण्यात आले 
आहे. सदर आदेशामध्ये राज्यातील एकूण ५३ प्रदूषित पट्ट्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामध्ये 
प्राथम्य क्र.। मध्ये ९ प्रदूषित पट्टे, प्राथम्य क्र.॥ मध्ये ६ प्रदूषित पट्टे, MART क्र. ॥॥ मध्ये १४ प्रदूषित पट्टे, प्राथम्य 
क्र. ॥/ मध्ये १० प्रदूषित पट्टे व प्राथम्य क्र. / मध्ये १४ प्रदूषित पट्टे समाविष्ट करण्यात आले होते. मा. राष्ट्रीय 
हरित लवाद, दिल्ली यांनी दिलेल्या निर्देशानूसार राज्यातील ५३ प्रदूषित नद्यांच्या पट्ट्यांमधील प्रदूषण कमी 
करण्याकरिता कृती आराखडा तयार करणे, त्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता नदी पुनरुत्थान समितीची 
तसेच पर्यावरण सनियंत्रण दलाची स्थापना उपरोक्‍त शासन निर्णयान्वये करण्यात आली होती. मा. राष्ट्रीय 
हरित लवाद, नवी दिल्ली यांच्याकडे दाखल मूळ अर्ज क्र. ६७३/२०१८ मध्ये मा. लवादाने दिनांक 
२०/०९/२०१८ रोजी पारित केलेल्या आदेझ्ामध्ये नदीच्या प्रदूषित पट्ट्यामध्ये अवैध वाळू उत्खनन होणार 
नाही याची खबरदारी घेण्याबाबत नमूद केले आहे. त्यामुळे शासनाच्या दिनांक १३/१२/२०१८ रोजीच्या 
शासन निर्णयामधील मुद्दा क्र. ५ मधील परिच्छेद क्र. २ मध्ये सुधारणा करणे आवश्‍यक असल्याने शासनाच्या 
दिनांक १३/१२/२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये दुरुस्ती करण्यात येत असल्याबाबत शुध्दीपत्रक 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक - 


संदर्भाधीन शासन निर्णयातील मुद्दा क्र.५ मधील परिच्छेद क्रमांक २ मध्ये “नदीच्या प्रदूषित पट्ट्यामध्ये 
वाळू उत्खनन होणार नाही याची खबरदारी सदर सनियंत्रण दलाने घ्यावयाची आहे. उपरोक्‍त समितीच्या 
सदस्यांमध्ये समन्वय साधने, बैठकांची आयोजन करणे व निर्णयांची अंमलबजावणी करणे इत्यादी बाबत 
कार्यवाही करण्याची जबाबदारी संबंधित विभागीय अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांची 
राहील.” 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः NGT २०१८/प्र.क्र. ०२/तां.क.३ 


याऐवजी 


“नदीच्या प्रदूषित पट्ट्यामध्ये अवैध वाळू उत्खनन होणार नाही याची खबरदारी सदर सनियंत्रण 
दलाने घ्यावयाची आहे. उपरोक्‍त समितीच्या सदस्यांमध्ये समन्वय साधने, बैठकांची आयोजन करणे व 
निर्णयांची अंमलबजावणी करणे इत्यादी बाबत कार्यवाही करण्याची जबाबदारी संबंधित विभागीय अधिकारी, 
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांची राहील.” असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६२४१७१७१३०८०४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Chandrakant 1_/-__. 6 


2.5.4.20=8f5db4b581 17f82ba5 10cc5eb279fa4eba706b24f6f921a77 
28a792940c5517, 


शु INumber=b37242131913ce4ad7ffa0caa314c816327 1f8af6410b5 
[| Uu n | h u e dff1fcSb4c3cc19b76, handrakant Arun Vibhute 
Date: 2021.06.24 17:22:54 +05'30' 


(चंद्रकांत विभूते) 
अवर सचिव (पर्यावरण) 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव. 

२. मा. मुख्यमंत्र्याचे प्रधान सचिव. 

३. मा. उप मुख्यमंत्र्याचे प्रधान सचिव. 

४. मा. सर्व मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

५. शासनाचे मा. मुख्य सचिव/ सर्व अप्पर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव 

६. सर्व विभागीय आयुक्त. 

७. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ. 

८. संचालक (पर्यावरण व वातावरणीय बदल) 

९. संचालक (नगर विकास) 

१०.संचालक (उद्योग) 

११.सर्व जिल्हाधिकारी 

१२.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

१३.सर्व आयुक्‍त, सर्व महानगरपालिका, महाराष्ट्र राज्य. 

१४.सर्व मुख्याधिकारी, सर्व नगरपालिका, महाराष्ट्र राज्य. 

१५.सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालयीन विभागाच्या नियंत्रणाखळील सर्व विभाग प्रमुख/ 
कार्यालय प्रमुख. 

१६.निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


